मृद व जलसंधारण विभागातील जिल्हा 
जलसंधारण अधिकारी (स्थापत्य) गट-“अ” या 
संवर्गाची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक :- ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.१११/जल-२ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- ०९ जानेवारी, २०२४ 


वाचा :- १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र. - एसआरव्ही- २०१६/ प्र.क्र.२८१/१२, 
दि. २१.०६.२०२१ 
२. मृद व जलसंधारण विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र. ११०/जल-२, 
दि.२३/०४/२०२१ 
३. मृद व जलसंधारण विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र. १११/जल-२, 
दि.३१/१०/२०२३ 
शासन परिपत्रक -: 
सामान्य प्रशासन विभाग शासन अधिसूचना दि.२१.०६.२०२१ महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे 
विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतूदीस अनुसरुन मृद व जलसंधारण विभागातील जिल्हा 
जलसंधारण अधिकारी या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची उपरोक्‍त संदर्भ 
क्र.२ व क्र.३ च्या शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
२. आता, या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या “प्रपत्र - अ” प्रमाणे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी 
संवर्गाची दि. ०१.०१.२०२० ची जेष्ठतासूची या परिपत्रकाव्दारे अंतीमत: प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदर 
“प्रपत्र-अ” मध्ये नमूद ज्येष्ठता यादीतील अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठतेचा दिनांक हा 
शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, दि.२१.०६.२०२१ मधील 
तरतूदीनुसार जिल्हा जलसंधारण अधिकारी संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित करण्याकरिता विचारात घेण्यात 
येईल. 
3८ सदरचे परिपत्रक आयुक्‍त, मृद व जलसंधारण, छत्रपती संभाजीनगर यांनी त्यांच्या अधीनस्त 
प्रपत्र “अ” मधील जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांच्या तात्काळ निदर्शनास आणावे, तसे कळविल्याबाबत 
त्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत स्वत:च्या अभिळेख्यात जतन करुन ठेवावी व त्याची एक प्रत शासनास उपलब्ध 
करुन द्यावी. 
छ. सदरचे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०१०९१५०४५८७६२६ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHARAD HARIBHAU DN: CN = SHARAD HARIBHAU KHARODE, CIN, S= 


सोबत :- प्रपत्र-अ KHARODE OU= SOL AND WATER CONSERVATION DEPARTENT 
(शा.ह.खारोडे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति-: 


१. मा.मंत्री, मृद व जलसंधारण यांचे खाजगी सचिव 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.१११/जल-२ 


AD 


. सचिव (मृद व जलसंधारण) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


३. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई ( पत्राद्वारे ) 


सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 


. आयुक्त, मृद व जलसंधारण, वाल्मी, छत्रपती संभाजीनगर 


६. अपर आयुक्‍त जलसंधारण, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, पुणे/नागपूर 


& 
र्‌. 


सर्व प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी / प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी, मृद व 
जलसंधारण विभाग 

सर्व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद (ल.पा.) 

सर्व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग. 


१०. सर्व सह सचिव /उप सचिव / अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, मृद व जलसंधारण 


विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


११. सर्व संबंधित अधिकारी § ई-मेलद्वारे. 
१२. निवडनस्ती, जल-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


मृद व जलसंधारण विभागातील जिल्हा जलसंधारण अधिकारी या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२१ अंतिम ज्येष्ठता यादी. 


मृदव 
जलसंधार 
ण 
विभागाचा 
ज्येष्ठता 
क्रमांक 


अधिकारी /कर्मचा- 
यांचे नाव 


जात प्रवर्ग 
(नियुक्‍ती नंतर 
प्रवर्ग बदलला 

असल्यास 
त्याचा दिनांक) 


मूळ संवर्ग 


जन्म दिनांक 


सध्याच्या पदावरील 
पदोन्नती आदेशाचा 
दिनांक 


नियुक्तीचा मार्ग 
(सरळसेवा/ 
पदोन्नती) 


जलसंपदा 
विभागाने/ मृद व 

जलसंधारण 
विभागाने दिलेला 
ज्येष्ठता दिनांक 


सेवानिवृत्तीचा दिनांक 


शैक्षणिक अर्हता 


अभिप्राय 


Q 


3 


& 


| 8 


8 


qo 


a4 


कश 


gai 


श्री.चंद्रशेखर 
दामोदर वाघमारे 


०९-११-६३ 


२९-०१-१३ 


३०-०४-१२ 


३०-११-२१ 


बी.ई. (स्थापत्य) 


अ.ज. मधून वि.मा.प्र.मध्ये समावेशन. 


श्री.नितिन मधुकर 
दुसाने 


PTS. 


02-09-24 


90-99-98 


90-99-98 


39-09-38 


बी.ई. 


झासन आदेश क्र. आस्थाप - 
२०१९/प्र.क्र. २७३/जल-२, दि. 
०३.११.२०२० रोजीच्या आदेशान्वये 
प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी 
पदावर पदोन्नती. 


श्री.नरेश दौलतराव 
सहारे 


अ.जा. 


उ.वि.अभि. 


०३-०१-६४ 


२४-१०-१३ 


पदोन्नती 


०१-११-१५ 


३१-०१-२२ 


बी.ई. 


झासन आदेश क्र. आस्थाप - 
२०१९/प्र.क्र. २७३/जल-२, दि. 
०३.११.२०२० रोजीच्या आदेशान्वये 
प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी 
पदावर पदोन्नती. 


श्री.सुनिल महादेव 
काळे 


अ.जा. 


उ.वि.अभि. 


२२-०३-६६ 


२४-१०-१३ 


पदोन्नती 


३०-०९-१४ 


३१-०३-२४ 


बी.ई. 


झासन निर्णय, मृद व जलसंधारण 
विभाग क्रमांक आस्थाप २०१६/ 
प्र.क्र. ८८ (भाग-९)/ जल-२, दिनांक 
३१ मे, २०१७ मधील परिच्छेद 
क्रमांक ८ (॥) व (॥) मधील 
तरतूदीस अनुसरुन ज्येष्ठता क्रमांक 
अंतिम करण्यात आला आहे. 


श्री.राजेश पुरुषोत्तम 
फुलंब्रीकर 


खुला 


उ.वि.अभि. 


१०-०८-६६ 


२४-१०-१३ 


पदोन्नती 


०१-१०-१५ 


३१-०८-२४ 


बी.ई. 


झासन निर्णय, मृद व जलसंधारण 
विभाग क्रमांक आस्थाप २०१६/ 
प्र.क्र. ८८ (भाग-९)/ जल-२, दिनांक 
३१ मे, २०१७ मधील परिच्छेद 
क्रमांक ८ (॥) व (॥) मधील 
तरतूदीस अनुसरुन ज्येष्ठता क्रमांक 
अंतिम करण्यात आला आहे. 


& ६ [श्री.राजेंद्र खुला स.अ.श्रेणी-१ |. ०१-०६-६५ २१-०८-०८ पदोन्नती १प-०७-१७ ३१-०५-२३ बी.ई. |शासन आदे क्र. आस्थाप - 
पांडुरंगराव काळे २०२१/प्र.क्र. १२७/जल-२, 
दि.११/०८/२०२१ रोजीच्या 
आदेशान्वये प्रादेशिक जलसंधारण 
अधिकारी पदावर पदोन्नती. 
शि शि श्री.यशववंत लक्ष्मण अ.जा. उ.वि.अभि. ११-०६-६५ १२-०८-१६ पदोन्नती १५-०७-१७ ३०-०६-२३ ए.एम.आय.ई. सेवानिवृत्त 
थोरात 
é ८ श्री.दिलीप शामराव अ.जा. उ.वि.अभि. ०१-०६-६५ १५-०१-१६ पदोन्नती १५-०७-१७ ३१-०५-२३ बी.ई. झासन आदेश क्र. आस्थाप - 
प्रक्षाळे २०२१/प्र.क्र. १२७/जल-२, 
दि.११/०८/२०२१ रोजीच्या 
आदेशान्वये प्रादेशिक जलसंधारण 
अधिकारी पदावर पदोन्नती. 
९ ९ [alata बाबुराव अ.जा. स.अ.श्रेणी-१ २०-०४-६७ १३-०७-१७ पदोन्नती १५-०७-१७ ३०-०४-२५ बी.ई. [RR आदेश क्र. आस्थाप - 
गालफाडे २०२१/प्र.क्र. १२७/जल-२, 
दि.११/०८/२०२१ रोजीच्या 
आदेशान्वये प्रादेशिक जलसंधारण 
अधिकारी पदावर पदोन्नती. 
किं ied हरीभाऊ कारभारी भ.ज. (ड) स.अ.श्रेणी-१ ०१-०६-७६ ३०-०६-२० पदोन्नती ०१.०७.२०२० ३१-०५-३४ एम.ई., ee 
गिते एम.बी.ए. 
(ia १ ee १  |सुरज नानासाहेब खुला स.अ.श्रेणी-१ | ११-०३-१९८९ ३०-०६-२० पदोन्नती ०१.०७.२०२० ३१-०३-४७ बी.ई. (स्थापत्य) [Deal 
शिंदे 
१२ १२ दिलीप विठठल खुला स.अ.श्रेणी-१ १४-१०-८३ ३०-०६-२० पदोन्नती ०१.०७.२०२० ३१-१०-४१ बी.ई. (स्थापत्य) fos al 
निपाणे 
१३ १३ ।कविजित सुरेश खुला स.अ.श्रेणी-१ | ०९-०१-१९९२ ३०-०६-२० पदोन्नती ०१.०७.२०२० ३१-०१-५० एम. टेक. ॥_ «९. | 
पाटील 
१४ १४ |हनुमंत अनिल खटके खुला स.अ.श्रेणी-१ | ११-०६-१९९१ ३०-०६-२० पदोन्नती ०२.०७.२०२० ३०-०६-२०४९ | बी.ई. (स्थापत्य) =a 
१५ १५ ।चेतन करबस इमाव स.अ.श्रेणी-१ | ०५-१०-१९८७ ३०-०६-२० पदोन्नती ०२.०७.२०२० ३१-१०-४५ बी.ई. (स्थापत्य) er 
poll 
१६ १६ | ere भानुदास अजा स.अ.श्रेणी-१ ०४-०१-८९ ३०-०६-२० पदोन्नती ०२.०७.२०२० ३१-०१-४७ बी.ई. (स्थापत्य) Pa 
गायकवाड 
व्यि heed कविराज अजा स.अ.श्रेणी-१ ०१-०१-८७ ३०-०६-२० पदोन्नती ०२.०७.२०२० ३१-१२-४४ बी.ई. (स्थापत्य) Po 
जवाहरलाल Hed 
9 १८ ।अजितकुमार हनुमंत खुला स.अ.श्रेणी-१ ०२-०६-८६ ३०-०६-२० पदोन्नती ०२.११.२०२० ३०-०६-४४ बी.ई. (स्थापत्य) 111] 
परांडे 
१९ १९ gars चेतरामजी इ.मा.व. उ.वि.अभि. ०२-१२-१९६८ २९-१०-२० पदोन्नती ०२.११.२०२० ३१-१२-२०२६ | बी.ई. (स्थापत्य) |._- ७.१ 


कापगते 


२० २० [लक्ष्मण शंकरराव खुला उ.वि.अभि. २०-०२-१९६६ २९-१०-२० पदोन्नती ०२.११.२०२० २९-०२-२०२४ | बी.ई. (स्थापत्य) Eo 
मापारी 

२१ २१ [RAT राजाराम इ.मा.व. उ.वि.अभि. ०१-०४-१९६५ २९-१०-२० पदोन्नती ०२.११.२०२० ३१-०३-२३ बी.ई. (स्थापत्य) ॥._ | 
चौधरी 

२२ २२ ।प्रशांत गंगाधर भुत खुला उ.वि.अभि. २५-०५-१९६३ २९-१०-२० पदोन्नती ०२.११.२०२० ३१-०५-२०२१ | बी.ई. (स्थापत्य) [ 

२३ २३ ।|अनिलकुमार अ.जा. उ.वि.अभि. ०१-०२-१९६६ २९-१०-२० पदोन्नती ०२.११.२०२० ३१-०१-२०२४ | बी.ई. (स्थापत्य) प्रका 
गुलाबराव इंगळे 

२४ २४ ।संतोष मदनगोपाल खुला उ.वि.अभि. ३०-११-१९६९ २९-१०-२० पदोन्नती ०२.११.२०२० ३०-११-२०२७ | बी.ई. (स्थापत्य) Ea od 
बूब 

२५ २५ ।रमेशकुमार खुला उ.वि.अभि. १५-०७-१९६५ २९-१०-२० पदोन्नती ०२.११.२०२० ३१-०७-२०२३ | बी.ई. (स्थापत्य) Lo 
हिरालालजी गुप्ता 

२६ २६ ।कृष्णमोहन वासुदेव खुला उ.वि.अभि. १७-०३-१९६३ २९-१०-२० पदोन्नती ०२.११.२०२० ३१-०३-२०२१ | बी.ई. (स्थापत्य) LL 
राव 

२७ २७ प्रविण लिलाधर अ.जा. उ.वि.अभि. ०६-१२-१९६२ २९-१०-२० पदोन्नती ०२.११.२०२० ३१-१२-२०२० | बी.ई. (स्थापत्य) 1 1] 
गजघाटे 

२८ २८  |भिमाझञांकर मलाप्पा इ.मा.व. उ.वि.अभि. २०-०३-१९६३ २९-१०-२० पदोन्नती ०२.११.२०२० ३१-०३-२०२१ | बी.ई. (स्थापत्य) LW 
तेली 

२९ २९ fare विठ्ठल सोनावणे| इ.मा.व. उ.वि.अभि. ०१-०६-१९६३ २९-१०-२० पदोन्नती ०२.११.२०२० ३१-०५-२०२१ | ए.एम.आय.ई. eel 

30 ३० [area मुखत्यार होख खुला उ.वि.अभि. ०२-०१-१९६३ २९-१०-२० पदोन्नती ०२.११.२०२० ३१-०१-२१ बी.ई. (स्थापत्य) aa 
रहिम 

३१ ३१ ।पांडुरंग वसंतराव खुला उ.वि.अभि. ०१-०६-१९६४ २९-१०-२० पदोन्नती ०२.११.२०२० ३१-०५-२२ ए.एम.आय.ई. शिळा 
शेळके 

३२ ३२ ।भिमाजी खंडू इ.मा.व. उ.वि.अभि. ०१-०६-१९६३ २९-१०-२० पदोन्नती ०२.११.२०२० ३१-०५-२१ बी.ई. (स्थापत्य) शिंगी 
गायकवाड 

३३ ३३ ।विश्वास भास्करराव खुला उ.वि.अभि. ११-०७-१९६३ २९-१०-२० पदोन्नती ०२.११.२०२० ३१-०७-२१ बी.ई. (स्थापत्य) 1. 
देशपांडे 

३४ ३४ ।|अनिल प्रभाकर इ.मा.व. उ.वि.अभि. १९-१०-६३ २९-१०-२० पदोन्नती ०२.११.२०२० ३१-१०-२१ ए.एम.आय.ई. [== कां 
काटकर 

३५ ३५ ।|शेखर विनायक खुला उ.वि.अभि. ०८-०८-१९६४ २९-१०-२० पदोन्नती ०३.११.२०२० ३१-०८-२२ ए.एम.आय.ई. 01 प 
वडाळकर 

३६ ३६ feria रमेश जगताप खुला उ.वि.अभि. ०५-०९-८१ २९-१०-२० पदोन्नती ०५.११.२०२० ३०-०९-३९ बी.ई. (स्थापत्य) [ 

30 ३७ ।भुमेश मनोहर दमाहे इ.मा.व. उ.वि.अभि. ०७-१०-८१ २९-१०-२० पदोन्नती १२.११.२०२० ३१-१०-३९ बी.ई. (स्थापत्य) [ 


